तत्काळ 


प्रति, 


महाराष्ट्र शासन 


क्र.प्रशिक्षण-२०१८/१२७१/प्र.क्र.१४७/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १०.०९.२०१८ 


सह/उप सचिव (आस्थापना) 
संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंत्रालयातील सह सचिव यांचेसाठी उजळणी प्रशिक्षण 
बाबत. 
(कालावधी- दि.२२.१०.२०१८ ते दि.२६.१०.२०१८) 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-०९/प्र.क्र.३९/ 
०९/१२-अ, दि.२३.०९.२०११ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१४/३४२/ 
प्र.क्र.५०/१४/१२-अ, दि.२७.०५.२०१४ 
३. शासन परिपत्रक क्र.कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि.१३.५.२०१५ 
४. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे क्र.प्रप्रसं-२/ 
प्रशि.कार्य./२०१८-१९/१५२, दि.१६.०८.२०१८ चे पत्र 


महोदय, 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत पदोन्नतीनंतर गट-अ संवर्गासाठी दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण व एक 


आठवड्याचे उजळणी प्रशिक्षण संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. 


2. 


पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेतलेल्या मंत्रालयीन सह सचिवांसाठी दि.२२.१०.२०१८ ते दि.२६.१०.२०१८ या 
कालावधीत उजळणी प्रशिक्षण कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर 


या अनुषंगाने संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, यांनी यापूर्वी 


रस्ता, पुणे-४११००७ येथे आयोजित केलेला आहे. 


2८ 


प्रशिक्षणार्थ्यांना नेमून दिलेला प्रशिक्षणाचा कालावधी व सदरचे प्रशिक्षण अनिवार्य असल्याची बाब आपल्या 


सदर कालावधीमध्ये होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींची यादी यासोबतच्या पत्रासोबत जोडण्यात आली आहे. 


विभागातील संबंधित सह सचिव यांच्या निदर्शनास आणावी. 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण-२०१८/१२७१/प्र.क्र.१४७/का-१४ 


४. तसेच यासंदर्भात संदर्भ क्र.३ येथील परिपत्रकान्वये प्रशिक्षणाबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. या 
प्रशिक्षणासाठी गैरहजर राहिल्यास सदर परिपत्रकातील सूचनांनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

५. प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित सह सचिवांना दि.२२.१०.२०१८ रोजी यशदा, पुणे येथे हजर रहावयाचे 
असल्याने त्यांना २०.१०.२०१८ (AA) कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी. 
नामनिर्देशित सह सचिवांना संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे अनिवार्य आहे. सदर आदेशाची एक प्रत 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे-४११००७ तसेच या 
कार्यासनास पाठविण्यात यावी. प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारची माहिती हवी असल्यास 
श्री.स.ना.पाटील, अति.संचालक, प्रप्रसं, तथा निबंधक, यशदा, पुणे (९१५८५५५१९४) यांचेशी संपर्क साधावा. 


q. सदर पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०९१०१७१८१९०००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
Re G ent Of Maharashtra, ou=Genera 


‘ DN G 
ajanan na i ore 
डा 


e Jada8a72725a47b4f0, 
B h | mM fa (0 G U fav seria INumber=54b11b1ccbdc577d71dce3b3 13c3fefSdc2ad659e3 
60f73b682d6b6fccbBaecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2018.09.11 16:07:29 +05'30' 


(ग.मि.गुरव) 
सोबत- प्रशिक्षणार्थींची यादी. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


a, 
5b973b0795ae988a7c005050F9180a8021798a5cled4 


प्रत- १. श्री.वि.रा.ठाकूर, उप सचिव, का.१२-अ, यांना कळविण्यात ad की, उपरोक्‍त नमूद अधिकारी हे सह 
सचिव या वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी असल्याने प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी त्यांना रहाण्यासाठी प्रत्येकास स्वतंत्र 
कक्षबंधाची व्यवस्था करण्याबाबत संबंधितांना Far देण्यात यावेत. 


२. श्री.स.ना.पाटील, सहाय्यक प्राध्यापक, प्रप्रसं, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन 
आवार, बाणेर रस्ता, पुणे-४११००७ यांना संदर्भ क्र.४ येथील पत्राच्या अनुषंगाने माहितीस्तव अग्रेषित. 
उपरोक्त प्रशिक्षणार्थी हे वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी असल्याने त्यांची राहण्याची व्यवस्था प्रत्येकासाठी स्वतंत्र 
कक्षबंधात करण्याबाबत विनंती आहे. 

३. संबंधित अधिकारी. 

४ सा.प्र.वि./कार्यासन १२-अ 


५. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


मंत्रालयीन विभागात दि.०१.०९.२०१८ रोजी कार्यरत सह सचिव (विभागनिहाय) 


अधिका-याचे नाव | सध्याचा विभाग | भ्रमणध्वनी ई-मेलचा पत्ता 
क्रमांक 
Pate res की का 
अन्त seer aesraier | area [Fler ततकाळ 


विडी 


अध्यक्ष, ८०९७०४११७७ —_ | chitra.suryawanshi@nic.in 
प्रमाणपत्र 


चित्रकला निलेडा सूर्यवंशी सह सचिव 
जिल्हा जात 
पडताळणी 
संदेश BI तडवी सह सचिव अल्पसंख्यांक |९९६७३१११५८ —_—| sandesh.tadavi@nic.in 
विकास 


EEEE 


% 
ci 
a 


१२ 


% 


wa aD 
EE 


rf 
a 


% 


| क 


vo (९ an 


C:\Shelar\2018\DSJS as on 01.09.2018\Mantralaya JSDS (Traing) 1 


